उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखाळील ग्रामीण/उपजिल्हा 


रुग्णालये कासा/रोहा/उरण/कडोळे/कर्जत 


/महाड /भिवंडी/मालाड-मालवणी/मुरुड 
येथील नवनिर्मित दंत विभागातील 


दंतडल्यचिकित्सक गट-अ या संवर्गातील ९ 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ATS २०१८/प्र.क्र.१९६ /आरोग्य-३ अ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, 


जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ 


तारीख: २ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) उपसंचालक,आरोग्य सेवा (मौखिक आरोग्य),मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
८अ/मुंबईमंडळ,ठाणे/दंतचि/अपदे०१/३५५३-३५५४/१९/१९ दि.२७/०९/२०१९ 
२) शासन निर्ण क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे 
२०१८/प्र.क्र.१९६/आरोग्य-३ अ, दि. १५/१०/२०१९ 


उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण/उपजिल्हा 


रुग्णालये कासा/रोहा/उरण/कडोळे/कर्जत /महाड /भिवंडी/माळाड-मालवणी येथीळ नवनिर्मित दंत 


विभागातील दंतडल्यचिकित्सक गट-अ या संवर्गातील ८ अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१९ ते 


दि.२९.०२.२०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच उप संचालक, आरोग्य 


सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड येथील दंत विभागातील 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१९६/आरोग्य-३ अ 


दंतडल्यचिकित्सक गट-अ या अस्थायी पदास दि.१.०३.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७५"५/.॥99॥9.000.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१६१३१९५७३३१७ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R O S h a Nn | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
हृ Kadam Patil, C = IN, S = 
D | nN e 5 h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kad a aa P at | Maharashtra, OU = Public 


Health Department 
Date: 2019.12.02 14:49:03 
+05'30' 


(रो.दि. कदम-पाटील) 


अवर अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 


२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 

३) संचाळक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

8) सहसंचालक, रुग्णालय (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

4) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

&) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे, प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार, ठाणे. 


७) जिल्हा शल्य चिकीत्सक, ठाणे, जि. ठाणे 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ठाणे / रायगड 


९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई / ठाणे /रायगड 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१९६/आरोग्य-३ अ 


१०) वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक/, मंत्रालय, मुंबई 
११ sax सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२  निवडनस्ती(आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


